महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


राज्य पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/दोन/पोल-१. 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


संदर्भ - १) 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी २०२३. 


दिनांक ०७.११.२०२२. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, 


२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/ दोन/पोल-१, 
दिनांक २९.११.२०२२. 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद राज्य पोळीस सेवेतील (रा.पो.से.) अधिका-यांची, स्तंभ (३) 


मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे:- 
अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव | विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
iw श्री. अभिजीत BRAT पदस्थापनेच्या सहायक पोलीस महानिरीक्षक, 
शिवथरे प्रतिक्षेत का. व सु., पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. । श्रीम. पौर्णिमा चोगुले-श्रींगी । पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, 
नाशिक शहर मीरा-भाईदर-वसई-विरार 
२. तसेच, शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 


०७.११.२०२२ , यामध्ये अंशत: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 


रा.पो.से. अधिका-याचे 


नाव 


(२) 


शासन आदेशा, गृह विभाग, 


सुधारित पदस्थापना 


क्र.आयपीएस-२०२२/ 


प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 


०७.११.२०२२ 
यामध्ये निर्दिष्ट पदस्थापना 


(३) 


(3) 


श्री. राहुल डी. खाडे 


पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
अमरावती 


अपर पोलीस अधीक्षक, 
जालना 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-2022/प्र.क्र.436/दोन/पोल-1. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेडा, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२८१७०५०१८७२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, गृह, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, मीरा-भाईदर-वसई-विरार. 

) पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर. 

) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 

) पोलीस अधीक्षक, जालना. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/पालळघर/जालना. 

qo) संबंधित रा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासंचाळक;, महाराष्ट्र राज्या UTA. 
११) अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


